यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ तालुक्‍यातील 
योजनाबाहूय रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समावेश 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/७९१, दिनांक २६/०२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र. का२(२)/दर्जोन्नरती/२०१८/१४००, दिनांक ३१/०७/२०१८. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/४८७८, दिनांक ०६/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 
तालुक्यामधील एका योजनाबाह्य रस्त्याचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग 
म्हणून समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची मागणी विचारात घेता यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 
तालुक्यामधील एका योजनाबाह्य रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यवतमाळ यांनी सादर केलेला 
प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांची मागणी विचारात घेऊन, यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ 
तालुक्‍यातील मुरझडी ते बोरगांव रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/५०० (3.400 कि.मी.) हा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग-१६३ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण ६६५६.१२० कि.मी. लांबीत ३.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी ६६५९.६२० 
कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२८१२०४२४१४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०५ it Of Mahi ht Public Works 
Waroop Deparment petlcoden40003, t=M 


4.2 123930fb1a491b85ab7752c1 dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2 
dcfb496a3a97175, 


Tukaram Raipure जा ्याकााक 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

विभागीय आयुकत, अमरावती . 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,यवतमाळ. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यवतमाळ. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,यवतमाळ. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


